रूपांतरित साठवण तलाव बनाळी क्र. 
२ (कोळी मळा) ता. जत जि. सांगली 
या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर,२०२४. 


अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र पुणे 
यांचे पत्र क्र प्रशा-३/३७०३ दि: २१.०७.२०२३ . 
प्रस्तावना 
शासनास सादर झालेल्या अंदाजपत्रकानुसार रूपांतरित साठवण तलाव बनाळी क्र. २ (कोळी 
मळा) ता. जत जि. सांगली हि योजना हि मौजे बनाळी ता. जत जि. सांगली पासून १.५ किमी अंतरावर 
स्थानिक नाल्यावर प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित साठवण तलाव २०० मी लांबीचा व ९.६८ मी उंची चा आहे. 
सदरहू साठवण तलावाची प्रस्तावित पाणी साठवण क्षमता १७०.०९ सघमी व सिंचन क्षेत्र ३३ हे. आहे. 
त्यास अनुसरुन सदर रुपांतरीत साठवण तलावास wires मान्याता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भिय पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेले होते. याबाबत शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील मौजे रूपांतरित साठवण तलाव बनाळी क्र. २ (कोळी 
मळ) ह्या कामासाठी लागणारी एकूण किंमत रु ३,२९,१४,२५६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणतीस 
लक्ष चौदा हजार दोनशे छपन्न फक्त) या किंमतीच्या प्रस्तावास खालील sel व शर्तीच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार उपशिर्षनिहाय 
तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये सादर करण्यात येत आहे. 

१) पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घाळून बंधनकारक करण्यात 
यावे. WUA स्थापन होईपर्यंत निविदेच्या १०% रक्‍कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात 
यावी. संस्था स्थापन झाल्यानंतर सदरची रक्‍कम वितरित करण्यात यावी. अपवादात्मक 
परीस्थितीत संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर करणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास 
सादर करून शासनाच्या मान्यते नंतर कपात केलेली १०% निधी वितरित करण्यात यावा. संस्था 
स्थापन केल्याबद्दल ठेकदारास शासन निर्णय दि.११-०२-२०२२ मध्ये तरतुद केल्या प्रमाणे 
मानधन देण्यात यावे. 

२) प्रकल्पासाठी अधीक्षक अभियंता/प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी कार्यस्थळी भेट देवून 
स्थळ व संरेखा निश्चित करुन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःनप्रमा-२०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ 


कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा व नियोजित 


३) 


८) 


8) 


वेळेत काम पूर्ण करण्यात यावे. 
सदरचे काम पूर्ण होईपर्यत त्रैमासिक प्रगती अहवाळ शासनास सादर करावा. 
काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्वाचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 
कामांचे 9880199 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 
8) काम सुरू करण्यापूर्वी 
0) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 
) 


० ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8) १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे.प्रत्येकटप्प्याच्या 
व्हिडिओ चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्‍यक राहील.काम सुरू करण्यापूर्वी 
एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्याटोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे. 

अ) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/ 
त्यांचाप्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द 
कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ब) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी 
अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

क) देयके पारित करतानामोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा Pendrive सादर करावा.तसे 
मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

ड) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरीलसूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

इ) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण 

पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

वरील प्रमाणे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्यांकडून 

करण्यात यावा. 

शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी जल-१ 

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःनप्रमा-२०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ 


करण्यात येऊ नये. 
११)सदर कामाची अंमलबजावणी करतांना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ठ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 
१२) पाणीसाठा करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
यांनी काम पुर्ण झाल्यावर प्रमाणित करणे आव्यक राहील. 
१३) शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिं. व्य. (कामे) दि. ०१.०१.२०१५ मधील मार्गदर्शक 
सूचना नुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 
१४) प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यात यावे. 
१५) आवश्यकतेनुसार अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे/संकल्पने, बाह्य दरसूची बाबी व वहन 
अंतरे सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 
१६) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी अंदाजपत्रकात वापरण्यात आळेली पीक रचना जिल्हा 
अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कडुन प्रमाणित करुन घ्यावी. 
49) B.C Ratio अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता यांनी प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 
१८) . १.३ 081०018॥00अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता यांनी प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 
१९) अंदाजपत्रकात वापरण्यात आलेली पीक रचना जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कडुन 
प्रमाणित करुन घ्यावी. 
१९) दर्शक नकाशा अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता ,पुणे यांच्या मार्फ़त प्रमाणित होणे आवश्‍यक 
आहे. 
२.०. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
मागणी क्रं. टान-५ 
४७०२, लहान पाटबंधारे योजना 
४७०२ ए 098 
00 
१०१, भूपृष्ठ जल, 
लहान पाटबंधारे 
(०१) लहान पाटबंधारे योजना, 
०-१०० हे सिंचन क्षमता (कार्यक्रम), 
५३ मोठी बांधकामे 
सदरहू योजनेच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःनप्रमा-२०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ 


प्रस्तुत आदेशा, प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२३१८२९१५३५२६ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL = 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री,यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा,विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
मा. सचिव ( मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


) 
) 
) 
) 
५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

) 

) 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 
अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, 
पुणे. 
) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 
) प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 
१६ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,मृद व जलसंधारण विभाग, सांगली. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (जल-४),जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठदपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःनप्रमा-२ ०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ 
जोडपत्र 'अ' 
रूपांतरित साठवण तलाव बनाळी क्र. २ (कोळी मळा) ता. जत जि. सांगली या कामास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत गोषवारा. 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२३/प्र.क्र-५०१/जल-१ दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२४. 
रूपांतरित साठवण तलाव बनाळी क्र. २ 


as ule (कोळी मळ) ता. जत जि. सांगली 
शि A Preliminary १०,००० 
B Land 400,000 
C Works 
4) Dam Proper 9,283,019, 838.00 
2) Waste Weir 33,80, 824.00 
3) Tail & Approach ९,५८,७०८.०० 
te} K Building ५,००० 
_ M Plantation (9,000 
& O Miscellaneous १०,००० 
R Communication 90,00,000,00 
P Maintenance 20,000 
Sub Total 2,02,94, 49.00 
GST १८% (on work Portion only 
8 ३५,४८,८०३.०० 


except B-land) 


Contingency 2% (On work portion 
शं 3,88,392.00 
only except B-Land) 


Insurance 91% (On work portion 
Es १,९७,१५६.०० 
only except B-Land) 


१२ Royalty ४७,६१,२२८.०० 
Add Centage Charges १०% (On 
१३ । १९,७१,५५७.०० 
work portion only except B-Land) 
१४8 Cost of Old P.T. Cost Rs. १८,२५,६२३३.०० 
Grand Total ३,२९,१४,२५६.०० 


अक्षरी- रु ३,२९,१४,२५६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणतीस लक्ष चौदा हजार दोनशे छपन्न फक्त) 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL > 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठपपैकी५ 


